RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


SAR 


MIRM 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष २, अंक १ ] 


गुरुवार , मार्च ३, २०१६ / फाल्गुन १३, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


. 


पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 


अधिसूचना 


क्रमांक ५ ९१ / पोआ /कक्ष १० / चिशा / अधिसूचना / २०१६. — सिनेमाव्यतिरिक्त सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांसाठी आणि कॅब्रेनृत्याचे 
कार्यक्रम, डिस्कोथेक खेळ , पुल / स्नुकर खेळ पार्लर , मनोरंजनाचे संगणक खेळ, वास्तवभासी खेळ, सायबर कॅफे , नेट कनेक्टिव्हीटी खेळ, बॉलिंग 
अॅली, कार्डरुम्स, सोशल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, मेळा आणि तमाशा यांसहित सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांसाठी परवाना देणे व त्यावर 
नियंत्रण ठेवणे याबाबत नियम , १ ९ ६० . 
संदर्भ.-(१ ) शासन आदेश क्र.एम.आय.एस.१२१५ /प्र.क्र .२/विशा -५ / गृह विभाग, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 

( २ ) शासन आदेश क्र.एम.आय.एस .०११४ / प्र.क्र .४२६/विशा -५ / गृह विभाग, दिनांक १२ जानेवारी २०१६ . 
( ३ ) शासन आदेश क्र.एम.आय.एस.१२१५ / प्र.क्र .२/विशा -५ / गृह विभाग, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 

( ४ ) शासन आदेश क्र.एम.आय.एस .१२१५/ प्र.क्र .२/विशा -५/ गृह विभाग,दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६. 
( १ ) राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीने आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ मधील कलम ३३ चे पोट- कलम (६ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारान्वये अधिसूचित करण्यात येते की, संदर्भ क्रमांक २३५७/ टी / १९ ६१ व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ , पोट- कलम 
( १) चा खंड ( डब्ल्यू ) ( डब्ल्यूए) ( एक्स ) व ( वाय ) अन्वये पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांनी केलेल्या “ सिनेमाव्यतिरिक्त सार्वजनिक 
मनोरंजनाच्या जागांसाठी आणि कॅब्रेनृत्याचे कार्यक्रम , डिस्कोथेक खेळ , पुल / स्नुकर खेळ पार्लर, मनोरंजनाचे संगणक खेळ, वास्तवभासी खेळ, 
सायबर कॅफे , नेट कनेक्टिव्हीटी खेळ , बॉलिंग अॅली, कार्डरुम्स, सोशल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, मेळा आणि तमाशा यांसहित सार्वजनिक 
मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांसाठी परवाना देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे याबाबत नियम, १९ ६० ” या नियमांमधून शास्त्रीय संगीत व नृत्य कार्यक्रम , 
गझल, नाटक त्याप्रमाणे तात्पुरते परवाने लागणारे स्वागत समारंभ , वार्षिक समारंभ , शालेय / कॉलेज समारंभ , सहकारी सोसायट्यामार्फत 


. 


( १ ) 


भाग चार - क - १६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मार्च ३, २०१६ / फाल्गुन १३, शके १९ ३७ 


आयोजित करण्यात येणारे ऑर्केस्ट्रा, तारांकित हॉटेलमधील गेट-टुगेदर, समारंभ, कॉन्फरन्स , मिटिंग तसेच सार्वजनिक मोकळ्या ठिकाणी / 
सार्वजनिक इमारतींमध्ये होणारे कार्यक्रम / खेळ आणि व्हिडिओ गेम यांना वगळण्यात येत असून नमूद आस्थापना/ कार्यक्रमांना जागेचे व खेळाचे 
परवाने जारी करण्याचे पोलिसांचे अधिकार रद्द करण्यात येत आहेत . 

( २ ) मात्र , सार्वजनिक मोकळ्या ठिकाणी/ सार्वजनिक इमारतींमध्ये होणारे कार्यक्रम / खेळ किंवा विदेशी कलाकारांचा सहभाग असलेले 
कार्यक्रम किंवा त्या - त्या वेळी ज्या कलाकारांच्या / व्यक्तींच्या कृतीने अथवा वक्तव्याने वादविवाद निर्माण झाले आहेत असे कलाकार / व्यक्तींच्या 
बाबतीत किंवा त्या - त्या वेळी पटकथा, प्रदर्शनामुळे वादविवाद निर्माण झाले आहेत किंवा कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण झाली/ होण्याची 
शक्यता आहे अशा कार्यक्रमासाठी वाहतूक पोलीस व स्थानिक पोलीस यांची ना -हरकत प्राप्त करणे आयोजकावर बंधनकारक राहील . परंतु 
सभागृह / नाट्यगृहातील शास्त्रीय संगीत व नृत्य कार्यक्रम , गझल, नाटक त्याचप्रमाणे स्वागत समारंभ, वार्षिक समारंभ, शालेय / कॉलेज समारंभ, 
सहकारी सोसायट्यामार्फत आयोजित करण्यात येणारे तात्पुरते ऑर्केस्ट्रा, तारांकित हॉटेलमधील गेट-टुगेदर , समारंभ, कॉन्फरन्स, मिटिंग यांना 
वाहतूक 

पोलीस अथवा स्थानिक पोलीस यांची ना - हरकत आवश्यक नाही . 

( ३ ) मात्र डान्स बार , ऑर्केस्ट्रा बार , कॅब्रेनृत्याचे कार्यक्रम, डिस्कोथेक , पुल / स्नुकर खेळ पार्लर, मनोरंजनाचे संगणक खेळ , वास्तवभासी 
खेळ, सायबर कॅफे , नेट कनेक्टिव्हीटी खेळ , बॉलिंग अॅली , कार्डरुम्स / सोशल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, मेळा आणि तमाशा व इतर आस्थापना यांना 
मनोरंजनाचेनियम , १९ ६० लागू राहतील व त्यांचे परवाने पोलीस विभागांकडून दिले जातील . 


. 


- 


मुंबई , 
दिनांक २ मार्च २०१६ . 


डी . डी . पडसलगीकर , 
पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, मार्च ३, २०१६ / फाल्गुन १३, शके १ ९ ३७ 


३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


NOTIFICATION 


No. 591/CP /D - X / Theatre /Notification / 2016. — Rules for Licensing and Controlling 
Places of Public Amusement (Other than Cinemas) and Performances for Public 
Amusement , including Cabaret Performances, Discotheque , Games , Pool/ Snooker 
Game Parlours , Amusement Parlours , providing Computer Games , Virtual Reality 
Games , Cyber Cafes, Games with Net Connectivity , Bowling Alleys , Card Rooms, 
Social Clubs, Sports Club , Melas and Tamashas Rules, 1960. 


Ref.- ( 1 ) Government Order No. MIS.1215 /P.N . 2 /Visha - 5 /Home Department, 

dated 22nd December 2015 . 


( 2 ) Government Order No. MIS.0114 / P.N.426 /Visha - 5 /Home Department , 

dated 12th January 2016 . 
( 3 ) Government Order No. MIS.1215 / P.N.2 /Visha - 5 /Home Department, 

dated 2nd February 2016 . 
( 4 ) Government Order No. MIS.1215 /P.N.2 /Visha - 5 /Home Department, 

dated 25th February 2016 . 


( 1 ) In exercise of the powers conferred by sub - section (6 ) of section 33 of 
Maharashtra Police Act , 1951 and with the previous sanction of Government of 
Maharashtra , it is notified that the Rules called “ Rules for Licensing and Controlling 
Places of Public Amusement (Other than Cinemas ) and Performances for Public 
Amusement, including Cabaret Performances , Discotheque, Games , Pool/Snooker 
Game Parlours , Amusement Parlours , providing Computer Games , Virtual Reality 
Games, Cyber Cafes , Games with Net Connectivity , Bowling Alleys , Card Rooms, 
Social Clubs , Sports Club , Melas and Tamashas Rules , 1960 ” made by the 
Commissioner of Police , Greater Mumbai under clauses ( w ) , (wa ) ( x ) and (y ) of 
sub -section ( 1 ) of section 33 of Maharashtra Police Act , 1951 vide Notification No. 
2357- T of 1961, are hereby not applicable for Classical Music and Dance Programs, 
Gazals , Drama/Plays , Video Games, Temporary Orchestra during functions in 
Co - operative Societies , Receptions, Annual Functions, School and College Festivals , 
Programs/Functions at Open Public Places and Premises , Get - together /Functions/ 
Conferences /Meetings in Star Category Hotels and the powers to issue Premises 
and Performance Licences for these programs/events / establishments by Police are 
hereby cancelled . 

( 2 ) However , the organizer shall obtain No Objection Certificate (NOC ) from 
Traffic Police and Local Police for performances/shows/ events in open public places 
and public premises or performances where foreigners are participating or performers 
who are at given point of time are controversial due to any of their acts or utterances 
and performances / plays / exhibitions are on the basis of controversial script having 
law and order implications. But , police NOC is not required for Classical Music and 
Dance Programs, Gazals , Drama/plays in Auditoriums/ Theatres , Temporary 
Orchestra during functions in Co -operative Societies, Receptions, Annual Functions, 
School/College Festivals , Get- together /Functions/Conferences /Meetings in Star 
Category Hotels. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मार्च ३, २०१६ / फाल्गुन १३, शके १९ ३७ 


( 3 ) However , these Rules will be applicable and police authority will issue licences 
for Dance Bars , Orchestra Bars, Cabaret Performances , Discotheques, Games , Pool/ 
Snooker Game Parlours , Amusement Parlours, providing Computer Games, Virtual 
Reality Games , Cyber Cafes , Games with Net Connectivity , Bowling Alleys , Card Rooms, 
Social Clubs, Melas and Tamashas and other establishments comes under the 
purview of these Rules . 


Mumbai, 


D. D. PADSALGIKAR , 


dated the 2nd March 2016 . 


Commissioner of Police , 

Brihan Mumbai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


